श्रीमती रश्मी सतिश wi, मुख्य लिपीक, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दादर (मुलींची) यांना 
मुख्य लिपीक पदाच्या पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्र.व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.३८४/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- (१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे आदेशा क्र. आस्था/तदर्थ पदोन्नती/२०१५-६०७, 
दि. १७/०६/२०१५ 
(२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे आदेशा क्र. २/आस्था-०१/पदोन्नती/२०२१/१०३४, 
दि. १२/१०/२०२१ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे दि. ०७/०६/२०२३ रोजीचे पत्र 
आदेठा 


श्रीम. रश्‍मी fear गगे यांची कनिष्ठ लिपीक पदावरील मुळ नियुक्‍ती खुल्या प्रवर्गातुन असून त्यांना 
दि. ०८/११/१९९९ च्या आदेशान्वये वरिष्ठ लिपीक पदावरील पदोन्नती वि. जा (अ) प्रवर्गातून देण्यात आली 
होती. तथापि, श्रीम. गगे या जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकल्याने प्रादेशिक कार्यालयाचे दिनांक 
१४.०२.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये श्रीमती गगे यांना पुढील पदोन्नती / सेवाजेष्ठतासूची / आश्वासित 
प्रगती योजना या लाभांकरिता वरिष्ठ लिपिक पदावरील सेवाजेष्ठता दि. २५.१०.२००८ पासून गणण्यात 
आला आहे. सन २०१५-१६ च्या प्रमुख लिपिक पदोन्नती साठी दि. ३१.१२.२०१२ अखेरची सेवाजेष्ठता 
सूची वापरण्यात आली होती. तसेच दि. ३१.१२.२०१४ अखेरची सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द न झाल्यामुळे 
सदरची बाब अद्यावयत झाली नसल्याने त्यांचा अंतिम निवडसूची मध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. 
सबब त्या सन २०१५ मध्ये प्रमुख लिपीक पदाच्या पदोन्नतीस पात्र असूनही त्यांचा अंतिम निवडसूचीमध्ये 
समावेश न केल्याने त्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार न होता त्यांना सेवाकनिष्ठ श्री. एम डी. डोके (Sara) 
(सेवाजेष्ठता क्र. ६४) यांना मुख्य लिपिक पदावर खुल्या प्रवर्गातून तदर्थ पदोन्नती देण्यात आळेली आहे. 
त्या अनुषंगाने श्री. एम डी. डोके, प्रमुख लिपीक यांचा तदर्थ पदोन्नती नियमित केलेला दि.०१.०४.२०२० 
हा दिनांक श्रीम. गगे यांना प्रमुख लिपीक पदाचा मानीव दिनांक देण्याची विनंती संचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. (३) येथील पत्रान्वये शासनास केली आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.३८४/व्यशि-१ 


२. संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या संदर्भ 
क्र. (१ येथील आदेशान्वये बृहन्मुंबईतील संस्था/कार्यालयात कार्यरत असलेल्या गट-क संवर्गातील 
विभागीय पदोन्नती समितीने सेवाज्येष्ठतेनुसार शिफारस केलेल्या वरिष्ठ लिपीक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांची प्रमुख लिपीक या पदावर तदर्थ पदोन्नती करण्यात आली होती. सदर तदर्थ पदोन्नतीमध्ये 
श्री. एस. व्ही. डोके यांना प्रमुख लिपीक पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. संदर्भ क्र (२) येथील 
आदेशान्वये श्री. डोके यांना प्रमुख लिपीक पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती दि. ०१/०४/२०२० 
रोजी नियमित केली आहे. 

3. श्रीम. गगे यांना प्रमुख लिपीक पदासाठी खालील विवरणापत्रानुसार त्यांना सेवा कनिष्ठ 
असलेल्या श्री. डोके यांचा मुख्य लिपीक पदाच्या नियमित पदोन्नतीचा दिनांक हा मानीव दिनांक 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वरिष्ठ लिपीक सेवा कनिष्ठ कर्मचारी व mye लिपीक 
कर्मचा-याचे त्यांना देण्यात आलेला पदावरील 
नाव प्रमुख लिपीक पदावरील पदोन्नतीचा मानीव 
नियमित पदोन्नतीचा दिनांक दिनांक 
| श्रीम रश्मी श्री. एस. व्ही. डोके दि. ०१/०४/२०२० 
afer गगे दि. ०१/०४/२०२० 
8. श्रीम. रश्‍मी सतिश गगे यांना प्रमुख लिपीक पदावरील मानीव दिनांक हा सेवाज्येष्ठता व 


वेतननिश्चितीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा. तसेच श्रीम. गगे यांची प्रमुख लिपीक पदावरील मानीव 
दिनांक ०१/०४/२०२० पासून काल्पनिक वेतननिश्चिती करुन, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांना प्रमुख 
लिपीक पदावरील प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय राहील. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९१२४८४८३६०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL EMPLOYMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=12a2d958f757099720b38b5349dae 1 6ef85e08a9 1 e69f77d8b94222 
ab9dc13c, postalCode=400032, st=Mahi 


SHIVTARE हा... all 
(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
३. निवड नस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी रॉ 


